शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ पासून अखिल भारतीय 
तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या 
परवानगीस अनुसरून राज्यात सुरु असलेल्या 
पदविका अभ्यासक्रमांची प्रवेशक्षमता कमी 
करण्यास शासन मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०२०/(प्र.क्र.६४/२०)/तांशि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २० ऑगस्ट, २०२०. 


संदर्भ:-१) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे क्रमांक: F.No. Western/ 
१- २८०९५१४६९१/ २०१६/ EOA/ Corrigendam-2, दिनांक १४/०६/२०१६. 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक १०/ 
एनजीपी/ एआयसीटीई / मान्यता/२०२०/४१६, दिनांक १०/०७/२०२०. 


प्रस्तावना:- 


शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ पासून राज्यात सुरु असलेल्या कायम विनाअनुदानित संस्थेच्या पदविका 
अभ्यासक्रमांची प्रवेशक्षमता कमी करण्यास अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी 
संदर्भाधिन क्रमांक १ व्दारे दिलेल्या परवानगीस अनुसरून शासन मान्यता देणेबाबतचा प्रस्ताव संचालक, 
तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी त्यांचे संदर्भाधिन क्रमांक २ नुसार शासनास सादर 
केलेला आहे. सदर प्रस्तावाचे अनुषंगाने शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ पासून वसुंधरा बहुउद्देशिय सामाजिक संस्था संचलित, सिध्दीविनायक 
टेक्निकल कॅम्पस, शेगाव-खामगाव रोड, शिरसगाव निळे, atta, जि. बुलढाणा-४४४२०३, या कायम 
विनाअनुदानित तंत्रनिकेतनातील खालील तक्त्यात नमुद पदविका अभ्यासक्रमांची प्रवेशक्षमता कमी 
करण्यास खालील अटी व शातींच्या अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र संस्थेचे नाव अभ्यासक्रमाचे नाव | अभ्यासक्रमाचा प्रवेशा क्षमता 
प्रकार 


शौक्षणिक वर्ष शौक्षणिक वर्ष 
२०१५-१६ २०१६-१७ पासून 


पर्यंत 
1 | SIDDHIVINAYAK | COMPUTER Ist Shift | 30 
TECHNICAL SCIENCE & 
CAMPUS, GAT | ENGINEERING 
NO. 133, 134, 140 | CIVIL Ist Shift i 30 


SHEGAON- ENGINEERING 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२०/(प्र.क्र.६४/२०)/तांशि-५ 


KHAMGAON ELECTRONICS Ist Shift शि 30 

ROAD, & TELE- 

SHIRASGAON COMMUNICA 

NILE, TQ.- | TION 

SHEGAON, ENGINEERING 

BULDHANA, MECHANICAL Ist Shift Ly 30 

MAHARASHTRA, | ENGINEERING 

444203 ELECTRICAL Ist Shift शिळ | 30 
ENGINEERING 
MECHANICAL Ist Shift led 30 
ENGINEERING 


uy, 


. सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 
. प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद/ फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी 


विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे 
संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेशा क्षमता विवरणपत्रातीलळ 
त्यांच्या नावासमोर नमूद केल्याप्रमाणे मर्यादित राहील. 


. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेशा क्षमता विवरणपत्रातील त्यांच्या नावासमोर नमूद केल्याप्रमाणे 


मर्यादित राहील. 


, शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या सर्व अटी व शार्ती 


मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक 
बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने समाधानकारक रित्या 
करण्यात येईल. 

सदर पदविका अभ्यासक्रमांसाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाची संलग्नता घेणे 
आव्यक आहे. 


. नव्याने मान्यता देण्यात आलेल्या अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थाप्रमुखांनी विद्यार्थ्यांना 


प्रवेश देण्यापूवी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांची मान्यता घेणे बंधनकारक राहील. 
सदर मान्यतेअभावी भविष्यात काही न्यायालयीन प्रकरणे उदभवल्यास याप्रकरणी संबंधित संस्था पूर्णपणे 
जबाबदार राहतील. तसे हमीपत्र संबंधित संस्थाप्रमुखांनी संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांचेकडे सादर करावयाचे आहे.त्यानंतरच सदर संस्थांना अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी 
संचालनालयाने संमती द्यावायाची आहे. 


. संबंधित संस्थेने संचालक ,तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे आवश्‍यक ते प्रक्रिया शुल्क व 


संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


. सदर व्यावसायीक पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश 


नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२०/(प्र.क्र.६४/२०)/तांशि-५ 


९. शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी 
आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान ऑफ Hes फी) 
अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

१०.संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन नियमाप्रमाणे 
नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच शिक्षकवृंद व इतर 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास 
संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 

११.संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 
परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर 
उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच 
विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. 
प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्यक आहे. 

१२.सदर संस्था संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्या नियंत्रणाखाली राहिल व संबंधित अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा 
महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ ,वांद्रे ,मुंबई यांच्याकडून घेतल्या जातील. 

१३.रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, १९९९ 
यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक राहील. 

१४.अभ्यासक्रमात बदल झाल्यामुळे/अभ्यासक्रम बंद झाल्यामुळे भविष्यात जी काही परिस्थीती 
उद्भवते त्यास संबंधित संस्था जबाबदार राहतील. याप्रमाणे तसे हमीपत्र संबंधित संस्थांनी 
द्यावयाचे आहे.याशिवाय संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण 
मंडळ, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 

१५.ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडे प्रोसेसिंग फी अदा 
केलेली नाही त्या संस्थांकडुन अंतीम मान्यता देण्यापुर्वी संचालकांनी ती वसुल करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००८२०१२०५३२०७०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Anil Raghunath 
Katkar 


(अ. र. काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२०/(प्र.क्र.६४/२०)/तांशि-५ 


३. सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

४. संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

५. सर्व संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. सचिव, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

९. अतिरिक्त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रळोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

१०.सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण भाग), नवी 
दिल्ली. 

११.विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 
इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई 

१२.निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


